केंद्र पुरस्कृत योजनांच्या निधी वितरण व 
विनियोग व्यवस्थापनाकरीता PFMS (Public 
Financial Management System) साठी 
Single Nodal Agency (SNA) यांची नियुक्‍ती 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : योजना २०२१/प्र.क्र.४५/अर्थ-१ 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- १६ नोव्हेंबर, २०२२. 


वाचा :- १) भारत सरकार, वित्त मंत्रालय यांचे कार्यालयीन ज्ञापन H.F.No.9(93)/PFMS/ 
FCD /२०२०, दिनांक २३ मार्च, २०२१. 
२) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.संकीर्ण-२१२१/प्र.क्र.३५/कोषा.प्रश्ा-४, 
दिनांक १ जुले,२०२१. 
३) गृह विभाग, शासन निर्णय समक्रमांक दिनांक २२ फेब्रुवारी, २०२२. 


प्रस्तावना:- 
गृह (पोलीस) विभागाशी संबंधित केंद्र पुरस्कृत योजना ३१९४-॥॥०१७॥॥७७॥०१ of Police 


Forces” या योजने करीता Single Nodal Agency (SNA) यांची संदर्भ क्र.३ येथील शासन निर्णयान्वये 


नियुक्‍ती करण्यात आली आहे. सदर शासन निर्णय अधिक्रमित करुन “३१९४-॥॥०१७॥॥७8॥०॥ of 


Police Forces” या योजने करीता Single Nodal Agency (SNA) व Implementing Agency (IAs) 


नियुक्‍त करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 


गृह (पोळीस) विभागासाठी असलेली केंद्र पुरस्कृत योजना ३१९४- पोलीस दलाचे 


आधुनिकीकरण (Modernisation of Police Forces) या छत्र योजनेअंर्तगत (Umbrella Scheme) 


खालील तक्त्यात नमूद अनुक्रमांक (2) व (3) येथील योजनांसाठी अनुक्रमांक (६) येथील सह/उप सचिव 


यांची Single Nodal Agency म्हणून नियुक्‍ती करण्यात येत आहे. तसेच अनुक्रमांक (७ येथील 


अधिकाऱ्यांची Implementing Agency म्हणून नियुक्‍ती करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः योजना २०२१/प्र.क्र.४५/अर्थ-१ 


Sr. | Govt. of India | Scheme Name | Central CRC State CRC Single Nodal | Implementing 
No. | Scheme Name | in the State Code Code Agency Agency (IAs) 
(SNA) 
१ २ 3 8 षु ६ 9 
| Modernisation of | City Police ४०५५००२७ ४०५५००१८ Joint/Deputy | Deputy 
Police Forces (६०%) (४०%) Secretary, Commissioner of 
Pol-8, Home | Police (HQ-1) 
District Police ४०५५००४५ ४०५५००३६ Department, | Additional Director 
(६०%) (४०%) Mantralay, General of Police 
Mumbai-32. | (Planning and 
Communication) 
Forensic ४०५५००६३ ४०५५००५४ Director, Forensic 
Science (६०%) (४०%) Science 
Laboratories 
Student Police २०५५ए१६८ २०५५ए१७७ Additional Director 
Cadet (६०%) (४०%) General of Police 
Programme (Training and 
Special Unit) 
०२. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२२१११६१४३७१४६९२९ असा आहे. हा 
शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 
SHIRISH NAGORAO णा धा, 


मा 


| 


मा 


| 


मा 


a 4 


मा 
मा. 


a 4 


. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई. 
. मुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मा. उपमुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
. गृहमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
. राज्यमंत्री (गृह) (हाहरे/ग्रामीण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


MOHOD 


. अप्पर मुख्य सचिव (गृह) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 


) 
) 
) 
) 
) मा 
) 
) 
) 
) 


मा 


| 


१०) पोळीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
99) महळेखापाल, महाराष्ट्र 9/2 (लेखापरिक्षा/ळेखाअनुज्ञेयता), मुंबई/नागपूर. 
१२) अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 


१४) नियोजन विभाग, (कार्यासन-१४११),मंत्रालय,मुंबई. 


(शिरीष मोहोड ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


अप्पर मुख्य सचिव (अपिल व सुरक्षा) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
. प्रधान सचिव (गृह) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 


१५) वित्त विभाग,( कार्यासन - व्यय-७/अर्थसंकल्प-११/कोषा प्रश्ा-४),मंत्रालय,मुंबई. 
१६) निवडनस्ती अर्थ-१. 


) 
) 
) 
93) सह/उप सचिव,( पोल-४ गृह विभाग, मंत्रालय,मुंबई. 
) 
) 
) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


